उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
अंबाजोगाई जि. बीड या कार्यालयाच्या 
इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-९२०/प्र.क.१७७/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी २०२१ 


वाचा :- 
१) जिल्हाधिकारी,बीड यांचे आदेश क्र.२०१०/मशाका/जमा-१/प्र.क्र.9७०२/कावी, 
दि.२४.०६.२०१६ 
२) अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय यांचे पत्र क्र.४९३९, दि.१५.०७.२०२० 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१०.११.२०२० व 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०१.१२.२०२० 


प्रस्तावना :- 
जिल्हाधिकारी बीड यांनी दि.२४.०६.२०१६ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 


अधिनियम १९६६ चे कलम २०,३१ नुसार व महाराष्ट्र जमीन महसूल (शासकीय जमिनीची विल्हेवाट 


लावणे) नियम १९७१ च्या नियम ५ ,६,१५ ला अधीन राहून मौ.लोखंडी सावरगाव ता. अंबेजोगाई 


येथील सर्वे नं. /गट नं./६३ मधीळ ३.२० हे. आर. शासकीय गायरान जमीन उप प्रादेशिक परिवहन 


कार्यालय, अंबेजोगाई या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी मंजूर केली आहे. उप प्रादेशिक 


परिवहन अधिकारी, अंबेजोगाई जि. बीड यांनी सदरहू जमिनीचा ताबा दि.२७.०६.२०१६रोजी घेतला 


असून गाव नमूना नं. ७,७ अ/१२ यावर नोंद घेण्यात आलेली आहे. सदर जागेवरील उप प्रादेशिक 


परिवहन कार्यालय, अंबाजोगाई जि. बीड या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अंबाजोगाई जि. बीड या कार्यालयाच्या इमारत 


बांधकामाच्या रु.११,३१,२१,३९४/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी एकतीस लक्ष एकवीस हजार dial 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२०/प्र.क्र.१७७/परि-४, दिनांक 23 फेब्रुवारी 2029 


2. 


चौ-यान्नव फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीस अधीन 


राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशासह 


वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, ame निर्णय क्र. इएनव्ही- 


२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह (परिवहन) विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत 


व्ययामधून करण्यात येईल. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


दि.०७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना 


प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 


सदर अंदाजपत्रकातील खर्चाचा तपशिल (Recapitulation Sheet) खालीलप्रमाणे आहे :- 


Sr.No. Particulars of Scope Cost Rs. 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 (a) Building proper 

Ground Floor 2,44,85,570.00 
1* Floor 2,02,82,090.00 
Two Quarters 25,63,120.00 
Plinth Protection 12,42,290.00 
Watchman Cabin 2,76,000.00 

4,88,49,070.00 
(b)Fuel gas pipeline 11110 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२०/प्र.क्र.१७७/परि-४, दिनांक 23 फेब्रुवारी 2029 


(c) Bio Digester 0 
(d)Rain /Roof Water Harvesting F ssi 
(e) Solar Roof Top (MoU to be executed)* en) 
(f) Ramp For Handicaps Fo ssi 
(g) Furniture 1946.42 X 70%=1362 54,49,976.00 
2 Water Supply & Sanitary Works 24,42,454.00 
3 Electrification Internal 5% of (a) 24,42,454.00 
External 6% of (a) 29,30,944.00 
Fire Fighting Arrangements 15,00,000.00 
Sub Total (A) 6,36,14,898.00 
(B) |MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 50,00,000.00 
(i)Internal Roads (Rmt) 1,00,00,000.00 
(111) Development of Ground 20,00,000.00 
(iv) Parking 15,00,000.00 
(v) Retaining Wall FP ssi 
(vi) Land Scaping 5,00,000.00 
(vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 5,00,000.00 
(viii) CC Drains and C/D Works 10,00,000.00 
(ix) Flag Post 2,00,000.00 
(x) Clients & Ladies Toilet Block 10,00,000.00 
(xi) Paving Block 10,00,000.00 
(xii) Garrage, Cycle Stand, Vehicle Shed 15,00,000.00 
(xiii) View Gallery 25,00,000.00 
Sub Total (B) 2,67,00,000.00 
(C) |OPTIONAL ITEMS 

1 Underground Water Tank for R/W Harvesting 5,00,000.00 

(Cu.M) 
2 Water Main Storage and pump house, bore 10,00,000.00 

well 

Air Conditioning 5,00,000.00 
4 Lifts 0 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२०/प्र.क्र.१७७/परि-४, दिनांक 23 फेब्रुवारी 2029 


5 External Toilets 15,00,000.00 
| 6 | AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 10,00,000.00 
7 |CCTV 2,00,000.00 
Sub Total (C) 47,00,000.00 
Project Cost (P)=(A)+(B)+(C) 9,50,14,898.00 
(D) (PROVISIONS 
(i)Contingencies 4% on (a) 19,53,963.00 
(ii)GST 12% on (P) 1,14,01,788.00 
(11) Price Escalation 5% on (P) 47,50,745.00 
Sub Total (D) 1,81,06,496.00 
TOTAL COST OF PROJECT 11,31,21,394.00 
(TPC)(A+B+C+D) 

Say Rs. Lakhs 1131.21 
3. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९०/२०२०/इमा- 

२, दि.२९.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
४. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधीची तरतूद स्वतंत्र्यपणे करण्यात येईल. 
कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२४१५५६३११५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAY 


Digitally signed by DATTATRAY HANMANT KADAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cf316337e92d3c54da432222208093bfc6ed1d1570f094663 
515273d0b4d27fc, 


pseudonym=9CA0490392DABFE5B422982827 169D51295F37E3, 
serialNumber=A923979CF886D5724FBED87CD57745C3F72EBA57B0 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. 


1D277F11E970FOAACA99802, cn=DATTATRAY HANMANT KADAM 
Date: 2021.02.24 16:01:37 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२०/प्र.क्र.१७७/परि-४, दिनांक 23 फेब्रुवारी 2029 


५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,लातूर 

८. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,अंबाजोगाई 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,बीड 

१२.उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


